येरवडा मध्यवती कारागृहाचे'संगणकीकरणासाठी 
निघी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय :- क्रमांक-एमआयएस २००३/प्र.क्र.१९४/पीआरएस-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक :- १९ जानेवारी, २००६. 


Wet :शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सोओएम १०९९/प्र.क्र.२८७/९९/३९, 
दि.३०.१२.२००५- न 


शासन निर्षाय : 


क्रीमीनल Re पिटीशन क्रमांक ३८६/०४ व १०९४/८४ मध्ये gee न्यायालयाने दिलेल्या 
निदेशांनुसार राज्यातील कारागृहांचे संगणकीकरण दिनांक ३१.०३.२००६ पर्यंत करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार 
'एनआयसी पुणे यांचेमार्फत पुणे येथील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाचे पथदर्शी प्रकल्प (pilot project) म्हणून 
तातडीने संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्तावावर उच्चाधिकार 
समितीच्या मान्यतेनुसार शासन निर्णय क्रमांक मातंस/नस्ती-०५/४३६/३९, दिनांक १०.०२.२००५ अन्वये स्थापना ' 
करण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय विभागीय संगणकीकरण प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक 
२२.१२.२००५ रोजीच्या बैठकीत विचार होवून एनआयसी ने सादर केलेल्या SRS मधील कार्यप्रणालीस 
(functionality) मान्यता देऊन येरवडा, पुणे कारागृहाच्या संगणकीकरणासाठी निधी अभिहस्तांकीत करण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला. सदर निर्णयास अनुसरुन या शासन निर्णयान्वये येरवडा, पुणे कारागृहाच्या संगणकीकरणासाठी 
सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे रुपये २६,७०,७२९/- (रुपये सव्वीस लाख सत्तर हजार सातशे एकोणतीस 
फक्‍त) इतक्या खर्चास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


रे सदरहू निधी प्रत्यक्ष खर्च करताना सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभाग यांच्या प्रचलित 
नियम तसेच वित्तीय नियमावलीतील तरतुदी यांचे काटेकोरपणे. पालन करण्यांत यावे. हार्डवेअरची खरेदी 
दरकरारांनुसार करण्यात यावी. तसेच प्रस्तुत निधीच्या विनियोगा संदर्भात मासिक खर्चाचे विवरणपत्र शासनास सादर 
कसवेत. 


2. सदरहू प्रयोजनासाठी होणारा खर्च हा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील माहिती 
तंत्रज्ञान संचालनालयोस नेमून दिलेले लेखा शीर्ष " मागणी क्रमांक ए ४, २०५२ सैक्रेटरीएट , सर्व साधारण सेवा 
(०९०), सेक्रेटरीएट (००) (oe), माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, ५४ संगणकावरील खर्च योजनांतर्गत 
(२०५२४७३) " या खाली खर्ची टाकण्यांत यावा व तो वित्तीय वर्ष सन २००५ - २००६ साठी मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यांत यावा. सदर लेखाशिर्षाखाली चालू वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदान रु. ४,०२,००,०००/- 
एवढे आहे. सदर निधीतून या खर्चासह रू. १,१८,३२,०९४/- खर्च झाला असून रू. २,८३,६७,९०६/- एवंढा निधी 
शिल्लक आहे. 


D:lpramilelprs-2\2006\VanVetter/I9 ar | 


-y हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सौओएम १०९९/प्र.क्र-२८७/९९/३९, दि.३०.१२.१००५ 


अन्वये घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. न 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
-अपपरेच्ती एन | 
( आ. ग. परदेशी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रती, 


१) कारागुह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई 

३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ लेखा कोष भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई . 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई र 
६) उपमहासंचालक, एनआयसी, गणेश खिंड रोड, पुणे. 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८) वित्त विभाग (व्यय ४), मंत्रालय, मुंबई 

९) नियोजन विभाग, (कार्यासन १४५३) 

१०) संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय 

११) निवड नस्ती 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-एमञआयएस २००३/प्रक्र.१४४/पीआरएस-२ सोबतचे विवरणपत्र :- 


|_ 5 
हिल म ५00000 
[________26,70.729 | 


00 
Data entry Manpowe 


1 त्यला. ee र 


कका कळकळ 


